शासन शुध्दीपत्रक - महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक 
वाहन धोरण, २०२१. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
क्रमांक : मइवाधो-२०२१/प्र.क्र. २५/तां.क.४ 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ४ जानेवारी, २०२२. 


aa: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.विवाधो-२०१७/ प्र.क्र.१८८/ 
उद्योग-२, दि.१४.२.२०१८. 
२) पर्यावरण व वातावरणीय geo विभाग शासन निर्णय समक्रमांक, दि.२३.७.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयातील अनुक्रमांक मुद्दा क्र. 2.8.9(D) येथे "बॅटरी 
हमी आणि अश्वासित बायबॅक करारावर प्रोत्साहने (Battery Warrantee and assured buyback 
incentives)!" ऐवजी "विस्तारित बॅटरी हमी आणि आश्वासित बायबॅक करारावर प्रोत्साहने 
(Extended battery warranty and assured buyback incentives)" असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०१०५१२२१५३५३०४ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANJAY 8 


SANDANSHIV 
(संजय संदानशिव) 
अवर सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) 


प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मंत्री व राज्यमंत्री, पर्यावरण यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. सचिव, परिवहन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. सचिव, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. सचिव, वित्त (व्यव) विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 
११.सर्व विभागीय आयुक्‍त 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मइवाधो-२०२१/प्र.क्र. २५/तां.क.४ 


१२.सर्व जिल्हाधिकारी 

१३.सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 

१४.सर्व मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हापरिषद 

१५.सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१६.सर्व मुख्यधिकारी, नगरपालिका 

१७.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (प्रसिध्दीसाठी) 
१८. संचालक, मुंबई दूरदर्शन (प्रसिध्दीसाठी). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


